सन 2023-28 या वित्तीय वर्षाकरिता तुरुंगातील 
सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या 
योजनेंतर्गत राज्यातील कारागृहांकरीता 
सी.सी.टी.व्ही. CCTV) कॅमेरे खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०९२३/प्र.क्र. १३५ /तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/९५५१/२०२३-२४/कक्ष-६ (०१) पुणे, 
दिनांक ११.९.२०२३ व क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/१०१०८/२०२३-२४/कक्ष- 
६ (०१) पुणे, दिनांक ९.१०.२०२३, 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, 


३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६, 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक ९.१.२०१७. 

५. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७, 

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमीनळ जनहित याचिका क्र.९/२०१७ मध्ये मा. 
न्यायालयाचे दिनांक १०.४.२०२३ चे आदेश. 


प्रस्तावना- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी जनहित याचिका क्र.०९/२०१७ 
मध्ये मा. न्यायालयाने राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सी.सी.टी.व्ही.(0.0.1./.) कॅमेरे 
बसविण्यावर जास्त भर दिलेला आहे. त्यानुषंगाने वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ मधील तुरुंगातील 
सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेअंतर्गत उपलब्ध अनुदानातून सी.सी.टी.व्ही 
(9.0.1.४)) यंत्रणा कारागृहांमध्ये कार्यान्वित करणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्‍यक असल्याने 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०९२३/प्र.क्र. १३५ /तुरुंग-२ 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा महिला कारागृह, या कारागृहांमध्ये एकूण ८१२ 
सी.सी.टी.व्ही. (C.C.T.V.) कॅमेरे बसविण्याकरिताच्या रु. ४,६६,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार 
कोटी सहासष्ट लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी वाचा क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन 
सी.सी.टी.व्ही.(७.0७.1.४.) कॅमेऱयाचे fairest (specification) तपासणीकरिता प्रस्ताव माहिती 
व तंत्रज्ञान विभागास पाठविण्यात आला होता. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने, वाचा क्र.४ येथील 
गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक ९.१.२०१७ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्याबाबत अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुषंगाने येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा महिला 
कारागृह, या दोन्ही कारागृहांमध्ये एकूण ८१२ सी.सी.टी.व्ही. CCTV) कॅमेरे 
बसविण्याकरिताच्या खरेदी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 


येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व येरवडा महिला कारागृह या दोन्ही कारागृहांमध्ये 
एकूण ८१२ सी.सी.टी.व्ही. (०.0.1./.) कॅमेरे बसविण्याकरिता रु. ४,६६,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये चार कोटी सहासष्ट लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. भांखस- 
२०१/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने 
विहित पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. तसेच सदर 
खरेदी करताना गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.३६/पोल-३, दिनांक 
९.१.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करावा. 


EF यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०१) 
तुरुंग (००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (योजनांतर्गत योजना) 
(२०५६ ०२२२) ५२- यंत्र सामग्री व साधन सामग्री, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे 
मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावेत. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०९२३/प्र.क्र. १३५ /तुरुंग-२ 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.8॥8/99॥[॥9.90०.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१३१५५८४९३९२९ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 

S F EMA TU S H AR DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb098e76eb2 
5dd802b0518e7d63, postalCode=400032, st=Mah 


SAWANT ‘alNumber-SED89ESCO083FD549E02F885DFE0767F96018429 
CCAC79EC62AAFD247DECECES, cn=SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.10.13 16:01:43 +05'30 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११.कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


